मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या 
हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. ०९.०१.२०१३ 
२) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. 02.02.2093, 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०३१३/प्र.क्र.१६३/विशा-१ब, दि. ११.१०.२०१३ 
४) शासनपत्र गृह विभाग क्र. बीजीटी १०१५/प्र.क्र.६१/१५/अर्थसं-१,दि.०१.०८.२०१५ 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. २९.०३.२०१४. 
) 
) 
) 
) 


६) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स 06,94/9..988/faan-94, दि. 90.08.2094, 
७) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. ३०.०१.२०१६. 
८) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. २२.०२.२०१६. 
९) शासन पत्र क्र. एनएएक्स ०२१५/प्र.क्र.६२/विजा १ ब, दिनांक १९.०३.२०१६. 

१०) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विश्ा १ ब, दि. ०४.०१.२०१७ 
११) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं /२१ 
आअ/१९५/हेलीकॉप्टर/१४४/२०१७ दिनांक २२.१२.२०१७ 

92) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विश्ा १ ब, दि. १६.०२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच 
जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना 
खाद्यसामुग्री पुरविणे, संडायित भागाची पाहणी करणे इ. साठी मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड 
यांच्याकडून डॉफिन-एन हे हेलीकॉप्टर वेट लिजवर घेण्यात आले आहे. याबाबत सदर कंपनी 
सोबत करार करण्यात आलेला आहे. सदर हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची थकीत रक्‍कम अदा करणे 
आव्यक आहे. सदर भाड्याची रक्‍कम US महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोळीस 
अधिक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे दि. १ ऑक्टोबर, २०१७ ते दि. 
३१जानेवारी, २०१८ या कालावधी दरम्यानचे थकीत भाडे अदा करण्यासाठी रु. ६,००,३८,४००/- 
(रुपये सहा कोटी आडतीस हजार चारशे रुपये फ़क्त फक्त) एवढी रक्‍कम मंजूर अनुदानातून अदा 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी दिनांक ३१.०३.२०१८ पूर्वी 
खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस अधिक्षक, 
गडचिरोली यांची राहील. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, 


यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००)१०९ जिल्हा पोलीस (००) (09) 


जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाळली सन २०१७-१८ साठी 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून खर्च भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने, निर्गमित 
केलेल्या शासन परिपत्रक क्र अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३ दि.१८.०४.२०१७ च्या मधील निदेशास 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१४१७५१३६४९२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१ 


AD 


3 


०८ 


ल 


4 


SG ८-४) 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


4 


lly signed by Shashikant Daji Shind 


Shashikant Daji तनी 


f£4601c954422b2375c147539b279d48 1 d24af7a356e82ab2bee2b62 


54.21 
d564a, 


1 INumber=979ddbb060e4bf1 bOcedf8d4e1496dccc5679cd10d8a344810064c 
h | n e 2025112916, cn=Shashi ji SI 


Date: 2018.03.14 17:51:45 +05'30' 


(शा.दा. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली, 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया, 

पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया , 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


०) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


११) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
१२) निवडनस्ती (विशा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


